सह निबंधक सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण), 
गट-अ या संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग, 
शासन निर्णय क्रमांक राजस १०१८/प्र.क्र.१८०/५स 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक ३१ मे, २०१८ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), ४ (३), ४ (४ मधील तरतूदीनुसार 
सहकार विभागातील खाली नमूद केलेल्या सहनिबंधक सहकारी संस्था, या संवर्गातील खालील 
अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नांवासमोर दर्शाविळेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत:- 


अ.क्र. | अधिकार्‍यांचे नाव व पदनाम | सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
श्री.आर.यू. जाधवर 


सहनिबंधक सहकारी | सहनिबंधक सहकारी संस्था 
संस्था (लेखापरिक्षण), | (साखर )साखर आयुक्तालय , 
मुख्यालय ,पुणे. महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 


दि 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजिकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे 
सोपवून तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली 
आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था,पुणे यांनी करावी. 


३. सदर आदेडा तात्काळ अंमलात येतील 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११४५२२२७३०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri 6. hbhushan Joshi 


M a nj i r i DN: coll o=Government Of Maharashtra, ou=Co-Operation 
st= ra, 
G h b h h 2.5.4.20: 4708db2a52d675£7f30d8 1444f3844833dfc7c86d42 
anesnonusnan 5 


fee 1075c97c713180, 
INumber=7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03: 
hi 


. 
h f6e239ba66cc1 cf9a6cf2F52, Mi 
Jos I Di Shatt 2Q18.06,01 14:51:46 +05'30 ; 
(4. 7 र 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 
२. साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस १०१८/प्र.क्र.१८०/५स 


१०, 
११. 
१२. 
१३. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व अपर निबंधक सहकारी संस्था , (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशोष लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था, व्दारा- सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - 9/2, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता). 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

सर्व संबधित अधिकारी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री (सहकार / पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव,(सहकार)यांचे स्वीय सहायक. 

अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


